महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-'मित्र' 
(Maharashtra Institution for Transformation- 
‘MITRA’) या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
पदासाठी नियुक्ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.१०/का-१४२६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २३/०२/२०२३ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.३७(भाग-१)/का-१४१२, 
दि. ११.११.२०२२ 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.नीतिआ-२०२२/ प्र.क्र.३७/का-१४१२, 
दि. १४.१२.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- 'मित्र' 
(Maharashtra Institution for Transformation- 'MITRA') स्थापन करण्यास उपरोक्त वाचा १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. उपरोक्त वाचा २ येथील शासन निर्णयान्वये fa या 
संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या अटी व शर्ती ठरविण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन 
फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- 'मित्र' (Maharashtra Institution for Transformation- 'MITRA') या संस्थेच्या मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- ‘fa (Maharashtra Institution for 
Transformation- ‘MITRA’) करिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदासाठी श्री. प्रवीण परदेशी यांना 


नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर नियुक्तीचा कार्यकाळ व वेतन याबाबततची माहिती खालीलप्रमाणे: 


२ वेतन आणि कार्यकाळ 
पदाचे नाव वेतन स्तर नियुक्तीचा कालावधी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेव्हल १४ आणि वरील या शासन निर्णयाच्या 


दिनांकापासून ३ वर्ष किंवा 
शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.१०/का-१४२६ 


तसेच आवश्‍यकतेनुसार इतर अनुषंगिक बाबींसंदर्भात वेगळ्याने आदेश निर्गमित करण्यात येईल. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२३१४३५४४२७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१ 
१६ 
१७ 
ष्ट 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Devara Rajagopa 


( डॉ. राजगोपाल देवरा) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा 
मा 
मा 
मा 


"जी 


. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


नी = च््ळ 


. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


न्न 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

Wd मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 

ARTOIS (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.१०/का-१४२६ 


२४.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२५. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
२७. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
२८.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
२९. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
३०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३१. वित्त विभाग (व्यय -८ / अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
३२. उप सचिव (का-१४१२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
33. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. निवडनस्ती, कार्यासन-१४२६, नियोजन विभाग, 
(पत्राने). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


